महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
झासन ज्ञापन क्रमांक पोप्रमा-०२१८/प्र.क्र.१०१/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक १७ मे २०१८. 


विषय :- पोलीस अधीक्षक, यवतमाळ, यांच्या अधिपत्याखाळील उपविभागीय पोलीस 
अधिकारी, पुसद, जिल्हा-यवतमाळ, यांच्या कार्यालयाकरिता नवीन प्रशासकीय 
इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत. 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ विनियम, 
दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम, भाग-२, 
दिनांक १७.०४.२०१५. 
३) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, यांचे पत्र क्र. पोमसं/ २७-बी/ 
२८-बी-२/ उपविपोअ-पुसद-यवतमाळ/ ३३४/ २०१७, दिनांक ०८.१२.२०१७. 
ज्ञापन.- 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांच्या कार्यालयाने पोलीस अधीक्षक, 
यवतमाळ, यांच्या अधिपत्याखाळीलळ उपविभागीय पोळीस अधिकारी, पुसद, जिल्हा- 
यवतमाळ, यांच्या कार्यालयाकरिता नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. उक्त कामासाठी उपविभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, पुसद, 
यांनी सन २०१६-१७ च्या दरसूचीनुसार तयार केलेले रु.९९,८५,०००/- इतक्या खर्चाचे 
अंदाज सादर केले आहेत. हे खर्चाचे अंदाज कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, पुसद, यांनी साक्षांकित केले आहेत. 


३. उक्त खर्चाचे अंदाज हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासले आहेत व 
ते रु.७५.९० लक्ष असे सुधारित केले आहेत आणि, विवक्षित अटींवर, प्रशासकीय मान्यता 
देण्यास हरकत नसल्याचे कळविळे आहे. 


४. त्या अनुसार, उपविभागीय पोळीस अधिकारी, पुसद, जिल्हा-यवतमाळ, यांच्या 
कार्यालयाकरिता नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम करण्यासाठी रु.७५.९० लक्ष इतक्या 
खर्चाच्या अंदाजास, पुढील अटींवर, याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 
१) बांधकामाचा नमुना AHR, मांडणी नकाशा आणि विस्तृत Awe यांना 
वास्तुशास्त्रज्ञाकडून मंजूरी घेऊनच काम सुरु करावे. 
२) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदींबाबत विस्तृत खर्चाचे अंदाज मंजूर करुनच 
काम हाती घ्यावे. 
३) प्रत्यक्ष काम करताना शासन निर्णय, पर्यावरण विभाग, क्र.इएनव्ही-२०१३/ 
प्र.क्र.१७७/ तां.क.१, दिनांक १०.०१.२०१४, अनुसार कार्यवाही करावी. 
8) शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्रमांक बीडीजी-२०१७/ प्र.क्र.६०/ 
इमारती-२, दिनांक ०७.०७.२०१७, अनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
५) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय बांधकामास सुरुवात करु नये. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः पोप्रमा-०२१८/प्र.क्र.१०१/पोल-७. 


६) उक्त बांधकामाची नियोजित जागा ही गृह विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र 
प्राप्त झाल्यावरच उक्त कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्या. 

७ पोलीस अधीक्षक, यवतमाळ, यांनी उक्त खर्चांचे अंदाज साक्षांकित करणे आवश्‍यक 
आहे. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्रमांक बी-१०, ४०७०, इतर 
Wanita सेवांवरील भांडवली खर्च, (00) ८००, इतर खर्च, (00)(99) महाराष्ट्र राज्य पोलीस 
गृहनिर्माण पोळीस विभागाच्या कार्यालयीन इमारतीचे बांधकाम करणे, (४०७० 0299), ५३, 
मोठी बांधकामे, याखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१३१/इमा-२, 
दिनांक १३.०३.२०१८, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०५१८१५१०५९५४२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


e Digitally signed by Swapnil Gopal Borse 

S W a Nn | | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff7 7ef0e333eb3ad582f9b876d4 
43b2654088832e43dcad21c52a, cn=Swapnil Gopal 

Gopal Borse = 
Date: 2018.05.18 15:09:16 +05'30' 

(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, अमरावती परिक्षेत्र, अमरावती. 
३) पोलीस अधीक्षक, यवतमाळ. 


१) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, यवतमाळ सार्वजानिक गांधकाय 
Fr, संत्रालय यांनी /दिळेल्या “Recapitulation Sheet” TAT TARTS). 

२) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुसद, जिल्हा-यवतमाळ 

(सार्वजानिक TIP HTT, FATS, यांनी दिलेल्या “Recapitulation Sheet” च्या 

TANTS). 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ. 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

५) कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

) 

) 


3 


9८ 


o~ 


£58) 


कार्यासन अधिकारी (व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७ निवड फाईल (पोल-७). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


